सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण याकरीता 
असलेल्या २७ अस्थायी पदांना सन २०१८-२०१९ 
या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ देणेबाबत 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या, मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.9३/ २४ स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/ ५ स, दिनांक ५/५ २०११ 
शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः सपस- २०१६/ प्र.क्र.४२/ २४ स, दिनांक ३०/१२/ २०१६ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक १०/२/२०१७ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्थापना/कक्ष-१/पणन महासंघ/मुदतवाढ/१०२/२०१७, दिनांक ३१/१/२०१७ 
शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः सपस- २०१७/ प्र.क्र.१४/ २४ स, दिनांक १७/०१/ २०१८ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.आस्थापना/कक्ष-४/पणन महासंघ/मुदतवाढ/१७२५/२०१८, 
दिनांक २२/०२/२०१८ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक ०५/०३/२०१८ 
शासन निर्णय ,सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांकः सपस- २०१८/ प्र.क्र.७३ / २४ स, दिनांक १५/०३/ २०१८ 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 
आस्थापना/ कक्ष-१/पणन महासंघ/मुदतवाढ/१०४४/२०१८, दिनांक ०१/०९/२०१८ 
१०) शासन निर्णय,वित्त विभाग,क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दिनांक ०७/०९/२०१८ 


x 


AN 
~~ 


aS 


o~ 
— 
~~ 


mn 
~n 


ESS 


> 


< 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या., मुंबई येथील सतत व समवर्ती लेखापरिक्षणाकरीता 


असलेल्या २७ अस्थायी पदांना दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (८) मधील शासन निर्णय, 
दिनांक १५/०३/२०१८ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर २७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.७३/ २४ स 


ऑक्टोंबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला पुढील अटींच्या 
अधिन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता Rat 
असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 

2) अस्थायी पदे विहित पध्दतीत भरलेली असावीत. 

३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक दिनांक ०१ ऑक्टोंबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंतच्या कालावधीकरिता 
मुदतवाढ देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 

(.. ह. सह निबंधक १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६०० 

२ | विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० ४ 

३ लेखापरिक्षक श्रेणी-२ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० ५ 

४ | उपलेखापरिक्षक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 4 

4 कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० | 9 ० 

द डिपाई ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 2 
एकूण २७ 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील वाढीव मुदतीत 
पदाचा आढावा घेऊन,सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी नियोजन करावे 


४. उपरोक्तअस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी पणन संस्थांकडून लेखापरिक्षण 
शुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 


५. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गग दाखविण्यात यावा सन २०१८-२०१९ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 
२४२५-सहकार 
१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण, 
१०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०१८/प्र.क्र.७३/ २४ स 


६. सदर झासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र. १० वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०९२८१०४९५९७७०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


i d by Ghadyale Si \da Mohi 
Ghadyale $s aly णा णी 
०| i irketin 0 Textiles, 
htra, 
S Uu n a n d a 2.5.4.20 208000 दाह ही 
515d80ba9edecaf650dad6e831 1b45, 
\=Ghadyale Si \da Mohi 
Mohanrao Date 0180828103353 10550 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ,मुंबई 


१ 
2 
3. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४ 


. सह निबंधक (लेखापरिक्षण),म.रा.सहकारी पणन महासंघ मर्या,कन्मूर हाऊस,नरसी 


नाथा स्ट्रिट,मसजीद, मुंबई-९ 
५. विभागीय सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) (सर्व) 


६. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, मुंबई, नागपूर,औरंगाबाद. 


७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 


८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


९. अधिदान व लेखाअधिकारी, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, औरंगाबाद, 


११.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.अवर सचिव,५ स /कक्ष अधिकारी,१२ स, सहकार, पणन व gare विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


१३.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


